रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतूक 
गुन्हयांच्या संदर्भात वाहन अनुज्ञप्ती 
निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर- १२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

दिनांक: ३१ डिसेंबर, २०१५. 
शासन निर्णय:- 

परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक दि.१७.१२.२०१५ 

रोजी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन सदर बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार 
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेशा देण्यात येत आहेत. 


अ) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ SSA १९ व केंद्रीय मोटार वाहन नियम,१९८९ च्या 
नियम २१ नुसार खालील नमूद गुन्हयांकरिता वाहन चालकांची अनुज्ञप्ती किमान तीन महिने 
इतक्या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात यावी. 

() विहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविले. 

(i) लाल सिग्नल ओलांडून जाणे. 

(॥) मालवाहू वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणे. 
(iv) मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणे. 

(५ दारु पिऊन/अंमली पदार्थाचे सेवन करुन वाहन चालविणे. 
(vi) वाहन चालविताना मोबाईल फोनचा वापर करणे. 

ब) दारु पिऊन/अंमली पदार्थाचे सेवन करुन वाहन चालविणे या गुन्हयांसाठी पोळीस 
विभागाने वाहन चालकांविरुध्द वरील कारवाई व्यतिरिक्त खटला दाखल करण्याची कारवाई 
करावी. तसेच मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम १८५ नुसार मा.न्यायालयाकडे अगदी 
पहिल्या गुन्हयासाठी देखील आरोपीच्या कैदेची मागणी करावी. 


क) हेल्मेटबाबतचे नियम वाहन चालविणारी व्यक्‍ती तसेच मागे बसलेल्या व्यक्‍तीसाठी 
संपूर्ण राज्यमर लागू असतील. वाहन चालविणा-या किंवा मागे बसलेल्या व्यक्‍तीने 
हेल्मेटबाबतच्या नियमांचा भंग केल्यास सदर नियमांतर्गत तडजोड शुल्क वसूल करण्यापूर्वी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२,दि.३१.१२.२०१५ 


सदर नियमांचा भंग करणा-या AA कमीतकमी २ तास कालावधीच्या रस्ता सुरक्षा विषयक 
नियमांच्या समुपदेशनासाठी उपस्थित राहावे लागेल. 

ड) सीट बेल्ट विषयक नियमांचा भंग केलेल्या wae देखील दंडाव्यतिरिक्‍त 
उपरोक्त मुद्दा क्रमांक (क) मध्ये नमूद केलेल्या समुपदेशनासाठी उपस्थित राहावे लागेल. 
२. उपरोक्त निर्देशाच्या अनुषंगाने परिवहन व पोलीस विभागामार्फत त्वरीत कार्यवाही 
करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा तिमाही अनुपालन अहवाल वेळोवेळी परिवहन 
आयुक्‍त कार्यालयास सादर करण्यात यावा. 
रः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =0www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१२३११३१४१४०८२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 
bale 


P ra ka 5 h DN N = Prakash K 


Sabale, C = IN, S= 
Maharashtra, O = 
Government Of 


fo ia 
Sabale ऐन 
(प्रकाडा साबळे ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मळबार हिल,मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री,मंत्राळय,मुंबई 
४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विधान भवन,मुंबई 
५) मा.सभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 
६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 
७) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन, मुंबई 
८) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन,मुंबई 
९) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन, मुंबई 
१०) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११) मा.अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२,दि.३१.१२.२०१५ 


१२) प्रधान सचिव (विशेष) , गृह विभाग 

93) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
98) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१५) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१६) सह VAM आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई 
१७) सर्व पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधीक्षक 
१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय,मंत्रालय,मुंबई 
१९) सर्व मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

२०) सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य 

२१) सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

२२) उपसचिव, गृह विभाग (कार्या.पोल-८) 

२३) निवडनस्ती, कार्यासन परिवहन-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


